वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत ठाणा, ता.सोयगाव, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे शासकीय 


कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत. महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३५/७-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ :- महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/ 
शिक्षण-१/१७२३/१६७७, दि.२२.०६.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, या कृषि विद्यापीठाची स्थापना दि.१८ मे, 
१९७२ रोजी झाली. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 
शासकीय कृषि महाविद्यालय नाही. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जमीन अत्यंत सुपीक असून, या 
भागात जायकवाडी सारख्या धरणामुळे शेतीसाठी पिकाला पाणी मिळालेले आहे. त्यामुळे या भागामध्ये 
प्रगतशील बागायती शेती केली जाते. त्यामुळे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर जिल्ह्यात सोयगाव तालुक्‍यात कृषि महाविद्यालय सुरु झाल्यास शालेय व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच जिल्ह्याच्या ठिकाणी शेती विषयक ज्ञान घेणे सोयीचे होणार आहे. 
विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण मिळाल्यास शेती सुधारण्यास व पर्यायाने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मोठी 
मदत होणार आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास ते देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊन या देशाची 
आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यास फार मोठी मदत होणार आहे. राज्यात विद्यार्थ्यांचा कृषि व 
संलग्न शाखेकडे प्रवेशा घेण्यासाठीचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे आधुनिक कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रसार 
करण्यासाठी ग्राम पातळीवर विस्तार कार्यकर्ते, ग्रामसेवक, कृषिमित्र व तज्ञ मार्गदर्शक निर्माण होवू 
शकतील म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सोयगाव येथे शासन अनुदानीत कृषि महाविद्यालय 
स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. 


२. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयामध्ये, ठाणा 
शिवार, ता.सोयगाव येथे ३५.४१ हेक्‍टर, शासकीय गायरान जमीन उपलब्ध आहे. प्रस्तावित छत्रपती 
संभाजीनगर जिल्हयातील, ठाणा शिवार, ता.सोयगाव येथे, कृषि महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी, कृषि 
परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या निकषानुसार आवश्‍यक जमीनीचा वापर करण्यात येणार 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३५/७-ओ, 


३. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या ठराव क्र.०८/११० दि.२९.०५.२०२३ च्या 
कृषि परिषदेच्या बैठकीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत ठाणा, ता.सोयगाव 
जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे, शासन अनुदानित कृषि महाविद्यालय, go विद्यार्थी प्रतीवर्ष प्रवेश क्षमतेने 
स्थापन करण्यास, कृषि परिषदेने मान्यता प्रदान केली असून, शासनाकडे शिफारस केली आहे. त्यास 
अनुसरुन वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत ठाणा, ता.सोयगाव, जि.छत्रपती 
संभाजीनगर येथे नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 


१. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत ठाणा, ता.सोयगाव, जि.छत्रपती 
संभाजीनगर येथे ६० विद्यार्थी प्रती वर्षी प्रवेश क्षमता असलेले शासकीय कृषि महाविद्यालय सन २०२३- 
२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांच्या ५ व्या अधिष्ठाता समितीच्या निकषानुसार 
शिक्षकीय ४५ व शिक्षकेतर ४३ पदे निर्माण करण्यास उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. शिक्षकीय/शिक्षकेतर पदांच्या वेतनासाठी रु.४७७२.३३ लाख, आवर्ती खर्च रु.११२.९२ लाख व 
अनावर्ती खर्च रू.९७६९.०० लाख असा एकूण रु.१४६५४ लाख खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ व इतर सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर 
विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
५. सदर झासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.१६/०९/२०२३ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने, 
तसेच, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७४/२०२३/व्यय-१, दि.०६/१०/२०२३ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७///.॥9॥9/१५॥॥.9०५७.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०१६१५३६०४२६०१ असा आहे. 
हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
p RATI H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e 1 297fd 1 e8bda9b459f85f7515998 
4ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGEDSCI1E 
544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2023.10.17 18:29:11 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ “७ AD -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३५/७-अ, 


५. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

९. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

१०.नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

११.जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२.उपविभागीय कृषि अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र //२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर /उप कोषागार अधिकारी, छत्रपती 
संभाजीनगर. 

१५. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१६. उप लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. अवर सचिव वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्राळय, मुंबई. 

२०. अवर सचिव नियोजन विभाग (कार्यासन- १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

29. निवडनस्ती (कार्यासन-७ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


